आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२. 


वाचा :- 
१. ara परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या 
अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चांतर्गत काही योजनांकरीता आतापर्यंत ०१- 
वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता २५% मर्यादेतील, इतर कार्यालयीन 
उद्दीष्टांकरीता १४ टक्के मर्यादेतील तसेच काही योजनांकरीता स्वतंत्रपणे मान्यतेनुसार निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता माहे मे महिन्याच्या अखेरीस जुन महिन्याच्या खर्चाकरीता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वितरणासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७% 
मर्यादेतील वाढीव निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून सद्यस्थितीत ०१- 
वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ३२% तर उर्वरीत उद्दीष्टांकरीता २१ % 
मर्यादेतीलळ निधी वितरणासाठी उपलब्ध झाला आहे. सद्यस्थितीत कोरोनाविषयक निर्बंध शिथिल 
झाले असल्याने कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या व इतर 
कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता उर्वरीत 0% तर काही योजनांकरीता वितरणासाठी उपलब्ध २१ % 
मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


3. 


विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 


अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या fears काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8. 


सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिकक्‍त इतर 


योजना/ बाबींकरीता निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी शासनास सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


टु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२५१३४०५८७५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ०५१8, 


KIRAN KISANRAO 
PAWAR 


8811६ 
ASEBOAODD49SEF8 
KIRAN KISANRAO PAWAR 


(किरण कि.पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 
नित 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| a] २ ३ | 8 4 & | 8 | 
मागणी क्र.टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन- सामाजिक सेवा 
| (००)(०३) ई-गव्हर्नन्स | १०-कंत्राटी सेवा १५००० ३१५० | उप 
प्रकल्पाची १७-संगणक खर्च २५००० ५२५० | सचिव, 
अंमलबजावणी (२२५१ | ५०-इतर खर्च ७५०० १५७५ | आदिवासी 
०८४८) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
(एकूण २२५१ ०८४८) ४७५०० ९९७५ 
एकूण मागणी क्र.टी-४ ४७५०० ९९७५ 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 


कल्याण 
२ | (०१(०१) आदिवासी | ०१-वेतन ६००००० १५००००.०० ४२०००.०० | आयुक्‍त, 

विकास आयुक्तालय | ०२-मजूरी शवक । ०.१४ ०.०७ | आदिवासी 
- क्षेत्रीय यंत्रणांचे । ०३-अतिकालिक ९०० १२६.०० ६३.०० | विकास, 
बळकटीकरण भत्ता नाशिक 
(कार्यक्रम खची ०६- दुरध्वनी, १०००० १४००.०० (900,00 
(22249383) वीज व पाणी 

शुल्क 

१०-कंत्राटी सेवा ६००० ८४०.०० ४२०.०० 

११-देझांतर्गत ९००० १२६०.०० ६३०.०० 

प्रवास खर्च 

१३-कार्यालयीन १२०००० १६८००.०० ६८००.०० 

खर्च 

१४- भाडे, पट्टी व १५००० i 3940.00 

कर 

२७- लहान ४००० शिक ८४०.०० 

बांधकामे 

२८-व्यावसायीक ५००० शिकत १०५०.०० 

व विशेष सेवा 

प०-इतरखर्ची | af of ०.२१ 

एकूण (२२२५ १३९३) ७६९९०२ १७०४२६.१४ ५५६५३.२८ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 

क्र. क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 

अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 

असलेली 

तरतूद 

| a | २ ३ | ok षु & | 8 | 

3 (०१(१७) मोटार ३४-शिष्यवृत्त्या व १०००० २१००.०० | आयुक्‍त, 
चालविण्याचे प्रशिक्षण । विद्यावेतने आदिवासी 
(२२२५ १५७१) विकास, 

४ | 0939 शालांतव | ३१-सहाय्यक ८००० १६८०.०० | नाशिक 
उच्च माध्यमिक अनुदाने (वेतनेतर) 
शालांत प्रमाणपत्र 
परिक्षेतील मुल/ 
मुलींना विशेष 
प्रोत्साहन 
(२२२५३४११) 

५ | (०१३२) शासकीय | ३१-सहाय्यक ८००० १६८०.०० 
अनुदानित अनुदाने (वेतनेतर) 
आश्रमशाळांसाठी 
विशेष प्रोत्साहन 
योजना (२२२५३४२२) 

६ (०१)(३३) वैद्यकीय व ३४-शिष्यवृत्त्या व ७००००० १४७०००.०० 
तत्सम विद्यावेतने 
महाविद्यालयात 
शिक्षण घेणाऱ्या 
अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
(२२२५३५२९) 

७ | (०२(२३) आदिवासी । ३४-शिष्यवृत्त्या व १००००० ४५४१.०० १६४५८.८८ | आयुक्त, 
विद्यार्थ्यांना विद्यावेतने आदिवासी 
परदेशातील उच्च , संशोधन 
शिक्षणसाठी शिष्यवृत्ती व प्रशिक्षण 
(२२२५४०९८) संस्था, 

पुणे. 

८ | (०२(२४) अनुसूचित ०१-वेतन २८५००० ७१२५०.०० १९९५०.०० | आयुक्‍त, 
जमाती प्रमाणपत्र | ०२-मजूरी ९०० १२६.०० ६३.०० | आदिवासी 
तपासणी कार्यक्रम । ०३-अतिकालिक ३०० ४२.०० २१.०० | , संशोधन 
खर्च(२२२५४१२२) भत्ता व प्रशिक्षण 

०६- दुरध्वनी, ४९५० ६९३.०० ३४६.५० | संस्था, 
वीज व पाणी पुणे. 
शुल्क 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 

क्र. क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 

अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| 9 | २ ३ | 8 4 & | 6 | 
१०-कंत्राटी सेवा ५०००० (9०0०0,०० ३५००.०० 
११-देशांतर्गत ४००० ५६०.०० २८०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ७७९६१ १०९१४.५४ ५४५७.२७ 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व ८००० हाक १६८०.०० 
कर 
२१-पुरवठा व ५०००० शिकत १०५००.०० 
सामुग्री 
२४-पेट्रोल, तेल व २७५० ३८५.०० १९२.५० 
वंगण 
२६-जाहिरात व ३०० शिक ६३.०० 
प्रसिद्धी 
५०-इतर खर्च शिक ०.२१ 
एकूण (२२२५ ४१२२) ४८४१६२ ९०९७०.५४ ४२०५३.४८ 

| (०२)(३६) अनुसूचित ३१-सहाय्यक २००००० २८००० १४०००.०० | आयुक्‍त, 
जमातीच्या अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
विद्यार्थ्यांना संघ , संशोधन 
लोकसेवा आयोग/ व प्रशिक्षण 
महाराष्ट्र लोकसेवा संस्था, 
आयोगाकडून घेण्यात पुणे 
येणाऱ्या स्पर्धा 
परिक्षांचे प्रशिक्षण देणे. 

(२२२५डी ३८७) 

९ | (०१(५६नक्षल ३१-सहाय्यक २५०० ५२५.०० | आयुक्त, 
प्रभावित भागामध्ये | अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
किशोरवयीन मुला- विकास, 
मुलींच्या उन्नतीसाठी नाशिक 
आपला महाराष्ट्र 
सुवर्ण जयंती योजना 
(२२२५डी६३६) 

ea (०१)(५९) आदिवासी | ०१-वेतन ११७७००० २९४२५०.०० ८२३९०.०० 
मुलांसाठी व | ०२-मजूरी Fo 0.98 ०.०७ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 
क्र क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| a | २ ३ fF ok षु गी | 68 
मुलींसाठी शासकौय | 03- अतिकालिक ४०० ५६.०० २८.०० 
वसतीगृह (कार्यक्रम | भत्ता 
खर्ची) (२२२५७२५) ०६- दुरध्वनी, १४०००० १९६००.०० ९८००.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ९५००००० (90000,00 34000,00 
११- देशांतर्गत १५००० २१००.०० १०५०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ६०००० ८४००.०० ४२००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव ६००००० | १२६०००.०० 
कर 
१९-आहार खर्च १५००००० Ft 394000,00 
२१-पुरवठा व ७५०००० a १५७५००.०० 
सामुग्री 
२८- व्यावसायीक शिक. Ls ०.२१ 
व विशेष सेवा 
३१-सहाय्यक शत कंद ०.२१ 
अनुदाने (वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ९४००००० Fo C¥YO000,00 
एकूण (२२२५ 0७२५) ११७७००० ३९४४०६.१४ ८१४९६८.४९ 
| (०१)(६०) आश्रमशाळा ०१-वेतन ८५६०००० | २१४००००.०० ५९९२००.०० | आयुक्‍त, 
समुह(कार्यक्रम खर्च) | ०२-मजूरी Fo 0.98 ०.०७ | आदिवासी 
(२२२५७३४) ०३- अतिकालिक शिल ०.१४ ०.०७ | विकास, 
भत्ता नाशिक 
०६- दुरध्वनी, ९०००० १२६००.०० ६३००.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६००००० ८४०००,०० ४२०००.०० 
११- देशांतर्गत ४०००० ५६००.०० २८००.०० 
प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन १००००० १४०००,०० (9०00.,०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव १००००० शिक 24000,00 
कर 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 

क्र. क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 

अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| 9 | २ ३ | 8 4 & | 6 | 
१९-आहार खर्चे २१००००० Ft ४४१०००.०० 
२१-पुरवठा व ४०००००० _, ८४००००,०० 
सामुग्री 
२८-व्यावसायीक । LS ०.२१ 
व विशेष सेवा 
३१-सहाय्यक शि शकि ०.२१ 
अनुदाने (वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ३००००० ee &3000,00 
एकूण (2224 0७३४) १५८९०००४ | २२५६२००.२८ | २०२२३००.५६ 

१२ | (०२(४२) पंडीत ३१-सहाय्यक ८५०००० १७८५००.०० 
दीनदयाल उपाध्याय । अनुदाने (वेतनेतर) 
स्वयम्‌ योजना 
(२२२५०२४) 

१३ | (०१७० शिक्षण Gta | ३४-शिष्यवृत्त्या व १०००००० २१००००.०० 
परिक्षा फी प्रदाने विद्यावेतने 
(2224 F ०९४) 

१४ | (०१७२) व्यावसायीक | ३४-शिष्यवृत्त्या व १५००० ३१५०.०० | आयुक्त, 
महाविद्यालयांना विद्यावेतने आदिवासी 
संलग्न असणाऱ्या विकास, 
वसतीगृहांतील नाशिक 
अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना 
निर्वाहभत्ता 
(2224 F 999) 

१५ | (०१)(७३)स्वयंसेवी ३६-सहाय्यक ११५००००० | २८७५०००.०० | ८०५०००.०० 
संस्थांना आश्रमशाळा | अनुदाने (वेतन) 

व मुलगोद्योत्तर 

आश्रमशाळा 

चालविण्यासाठी 

सहाय्यक अनुदाने 

(कार्यक्रम खची 

(२२२५१२९) 

एकूण-२२२५ ३६४७९९७१| ५७९१५४४ | ४३१५०६९.६९ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३१.०५. २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ यापुर्वी सदर नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची | वितरीत निधी | शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अर्थसंकल्पि वितरीत 
य तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| a | २ ३ fF ok षु & | 8 
२४२५- सहकार 
(०१)(०८) महाराष्ट्र ३१-सहाय्यक ४०००० ८४००.०० 
१६ । राज्य सहकारी अनुदाने (वेतनेतर) 
आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक ३००००० ७५०००.०० २१०००.०० | आयुक्त, 
महामंडळास वित्तीय । अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम विकास, 
खर्ची (२४२५०८५३) नाशिक 
एकूण (२४२५ ०८५३) ३४०००० ७५००० २९४०० 
१७ । (०१)(१०) शबरी | ३६-सहाय्यक २५००० ६२५०.०० १७५०.०० | आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय विकास, 
सहाय्य (कार्यक्रम नाशिक 
खर्च) (२४२५१३५९) 
एकूण २४२५ ३६५००० ८१२५० ३११५० 
एकूण मागणी क्रमांक- 
AG ३६८४४९७१ ५८७२७९४ | ४३४६२१९.६९ 
एकूण diy + टी-५ ३६८९२४७१ ५८७२७९४ | ४३५६१९४.६९ 
KIRAN sures, 
KISANRAO a cua 
PAWAR KSANAOPAWAR 


Date: 2022.06.01 11:21:15 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


